RNI No. MAHBIL/ 2009/35530 


Reg.No. MH/ MR/ South- 341/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ६, अंक ८ ] 


मंगळवार , मे २७, २०१४ / ज्येष्ठ ६, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २७.०० 


: 


असाधारण क्रमांक २८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०. - मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९ ४८ , हैदराबाद 

कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम , १९ ५० आणि मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश ) अधिनियम , १ ९ ५८ 
यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 


पृष्ठे 
१-२ 


दिनांक ९ मे २०१४ रोजी मा . राष्ट्रपतींनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे . 

ह . बा . पटेल, 
प्रधान सचिव , 

महाराष्ट्र शासन , 
विधी व न्याय विभाग . 


सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० . 
( मा . राष्ट्रपतींची समती मिळाल्यानंतर " 

महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २७ मे २०१४ रोजी 
प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनयम . ) 


. 


मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९ ४८ , हैदराबाद कुळवहिवाट व 
शेतजमीन अधिनियम, १९ ५० आणि मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश ) 

अधिनियम , १९ ५८ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 

ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम , १९ ४८, हैदराबाद 
मुंबई ६७. कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम , १९५० आणि मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन ( विदर्भ प्रदेश) अधिनियम, 

१ ९ ५० चा 
हैदराबाद २१ . १ ९ ५८ यांमध्ये आणखी 

सुधारणा 

आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या बासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , 
१ ९ ५८ चा पुढीलप्रमाणे अधिनियम करण्यात येत आहे 
मुंबई ९९ . 


१ ९ ४८ चा 


करणे इष्ट 


भाग चार - २८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे २७, २०१४ / ज्येष्ठ ६, शके १ ९ ३६ 


प्रकरण एक 


प्रारंभिक . 


संक्षिप्त नाव . 


१ . या अधिनियमास, मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन, हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन आणि मुंबई 
कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०११ असे म्हणावे. 


प्रकरण दोन 


सन १ ९ ४८ चा 


क्रमांक ६७ याच्या 


मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १ ९ ४८ याची सुधारणा. 

२. मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९ ४८ याच्या कलम ६३ मध्ये, पोट -कलम ( १) मधील १९४८ चा 
मुंबई अधिनियम स्पष्टीकरणाऐवजी , पुढील स्पष्टीकरण दाखल करण्यात येईल 

मुंबई ६७. 
कलम ६३ ची 

स्पष्टीकरण . - या पोट- कलमाच्या प्रयोजनासाठी, शेतकरी ” या शब्दप्रयोगात, ज्या व्यक्तीची 
सुधारणा . 

जमीन कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित केलेली असेल आणि अशा संपादनाच्या परिणामी ती , 
अशा संपादनाच्या दिनांकापासून भूमिहीन झालेली असेल अशी कोणतीही व्यक्ती आणि तिचे वारस , यांचा 
समावेश होईल . 


“ 


प्रकरण तीन 


सन १ ९ ५० चा 


३ . 


हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९ ५० याची सुधारणा. 
हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम , १९ ५० याच्या कलम ४७ मध्ये, पोट-कलम (१ ) १९५० चा 

हैदराबाद २१ . 
हैदराबाद अधिनियम मधील स्पष्टीकरणाऐवजी, पुढील स्पष्टीकरण दाखल करण्यात येईल : 

स्पष्टीकरण. -या पोट-कलमाच्या प्रयोजनासाठी, “ शेतकरी ” या शब्दप्रयोगात, ज्या व्यक्तीची 
जमीन कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित केलेली असेल आणि अशा संपादनाच्या परिणामी ती , 
अशा संपादनाच्या दिनांकापासून भूमिहीन झालेली असेल अशी कोणतीही व्यक्ती आणि तिचे वारस , यांचा 
समावेश होईल . ” . 


क्रमांक २१ याच्या 

कलम ४७ ची 


“ 


~ 


सुधारणा . 


प्रकरण चार 


मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश ) अधिनियम , १९ ५८ याची सुधारणा. 
सन १ ९ ५८ चा 

४. मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश ) अधिनियम, १९ ५८ याच्या कलम ८ ९ मध्ये, १९ ५८ चा 
मुंबई अधिनियम पोट- कलम (१) मधील स्पष्टीकरणाऐवजी, पुढील स्पष्टीकरण दाखल करण्यात येईल : 

मुंबई ९९ . 
क्रमांक ९९ याच्या 
कलम ८ ९ ची 

स्पष्टीकरण. - या पोट -कलमाच्या प्रयोजनासाठी , शेतकरी ” या शब्दप्रयोगात , ज्या व्यक्तीची 
सुधारणा. 

जमीन कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित केलेली असेल आणि अशा संपादनाच्या परिणामी ती , 
अशा संपादनाच्या दिनांकापासून भूमिहीन झालेली असेल अशी कोणतीही व्यक्ती आणि तिचे वारस , यांचा 
समावेश होईल . ”. 


“ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


